Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 

[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ३०.०० 


वर्ष ८ , अंक २३ ] 


JATRAL 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

पृष्ठे 
नाही . 

नाही . 

भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ चार अ , चार ब 

F 

व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 

त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर 

१-८० 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना नेमणुका , इत्यादी 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ ९ ८ . 

जिल्हाधिकारी , 

यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) 
अन्वये . 

क्रमांक म.स. - उजिभूसं - सामान्य - कावि - ४२-२०२२ . 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ९ ते १५ सप्टेंबर , 

ना . - एक -१ ( १५४ ९ ) . 

( १ ) 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

२०२१ अन्वये पान क्रमांक १४ ते १५ , अ.क्र ११७१ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसन क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१ - एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , मौजा नरसुला , तालुका वर्धा , जिल्हा वर्धा . 

अनुक्रमांक 

सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


आर 

१३० 

० ०४ 

११७ 

० ०४ 

१२८ 

००८ 

एकूण 

० १६ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव 

: सुकळी प्रकल्प . 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

: सुकळी तलाव प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या मातीकामकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 

: सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता सुकळी तलाव प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यामुळे त्या परिसरातील 
जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील 
जमीन कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 

टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


wvo 


२ 


हे . 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , 

शके १ ९ ४४ 

३ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ ९९ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १ ) 
अन्वये . - 

क्रमांक म.स. - विभूअ - सामान्य - कावि - ४१-२०२२ – 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

66 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
" 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४- एलएक्यु - ४७-२०२१-२०२२ , मौजा वाठोडा , तालुका आर्वी , जिल्हा वर्धा 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

संपादनाखालील 
क्षेत्र 

गट क्रमांक 

( १ ) 

( २ ) 

हे . आर 

१ 

२५ / १ / अ 

००२ 

८३/१ 

००१ 


२ 


४ 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ९ - १५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक - चालू 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 

3 

१८६/१ 

१२४ 

४ 

१८८ 

० २० 

१ ९ २ / १ 

०१५ 

१ ९ ३ / १ 

००२ 

१ ९ ४ / १ 

० ० ९ 

२११ / १ / अ 

० २६ 

२११ / १ / ब 

० २६ 

२१२/१ 

०५५ 

२२५/१ 

० ३७ 

२२५/२ 

२५६/२ 

००८ 

२५७/१ 

०१८ 

२५८/१ 

००८ 

२६२ 

० ०४ 

३३८ 

०२८ 

३३ ९ / १ 

०३८ 

३५३/१ 

३५३/२ 

३५३ / ३ / अ 

३५३/५ 

३५३/६ 

३५८/१ 

३६०/१ 

३६२/१ 

३६३/१ 

३८३ 

३८७ 

३८८ / १ / अ 

३८८ / १ / ब 

३८ ९ / १ 

३ ९ ० / १ 

३ ९ ० / २ 

३ ९ १ 

३ ९ २ / १ / अ 

३ ९ २ / २ / अ 

३ ९ ३ / १ 

३ ९ ३ / २ / अ / १ 

३ ९ ३ / २ / अ / २ 

३ ९ ४ / १ 

३ ९९ / १ 

४००/१ 

४८४ 


30 9 


५ 


६ 

७ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


०२८ 

० ३१ 

०११ 

० ४१ 

००१ 

० २२ 

० ३५ 

० ४ ९ 

० ०३ 

० ३५ 

० २० 

० ३ ९ 

० १४ 

० २५ 

१ १६ 

० ९ २ 

०६१ 

० २ ९ 

० ३ ९ 

० ०३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , 

अनुसूची - एक- चालू 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

४५ 

४८५ 

४६ 

४८६ 

४७ 

४८७/१ 

४८ 

४८७/२ 

४ ९ 

४८८/१ 

एकूण 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव 

निम्न वर्धा प्रकल्प . 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात ) 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा सिंचित होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील 
शेतक - यांना त्याचबरोबर ग्रामिण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी 
उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची-- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांचे प्रमाणपत्रानुसार निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या पूर्ण संचय पातळीमुळे अतिरिक्त बाधीत होणा - या मौजा 
वाठोडा , ता . आर्वी येथील शेत जमीन संपादित करण्यात येत असून कुणीही व्यक्ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) - महाराष्ट्र शासन , अधिसूचना २६ 
एप्रिल , २०१८ अन्वये भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१० ( क ) अन्वये जलसिंचन प्रकल्पाला उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची -- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

निरंक 
निरंक – 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

निरंक 

विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 

विशेष नोंद . – उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 

प्रेरणा देशभ्रतार , 

वर्धा : 

जिल्हाधिकारी , 
वर्धा . 

दिनांक २३ मे २०२२ . 
ना . - एक -२ ( १५४ ९ ) . 


हे . 

००१ 

० ३० 

० १६ 

० ३२ 

११ ९ ७ 


आर 


शके १ ९ ४४ 


५ 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३०० . 

उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १ ) 
अन्वये . 

क्रमांक अका - उविअ - कावि - १०२७-२०२२ 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र . क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदर्दू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) ; 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
" 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१ - एलएक्यु - ४७-२०२० - २०२१ , मौजा सिंदी रेल्वे , तालुका सेलू , जिल्हा वर्धा 

अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

संपादनाखालील 

गट क्रमांक 

क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

चौ . मि . 

१ 


१६ 


एकूण 


७३१३.२५ 

७३१३.२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , 

शके १ ९ ४४ 

७ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव 

मौजा सिंदी रेल्वे येथे क्रिडांगण . 

योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

सिंदी रेल्वे येथील विकास आराखडा अंतर्गत क्रिडांगणाकरीता . 

- 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात ) 

या विकास आराखडा अंतर्गत क्रिडांगणाचा उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता उपलब्ध होणार 
असून त्यांच्या जिवनमानात सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची - चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ४ ९ अन्वये आरक्षण क्र . २८ अन्वये भूमि संपादन . 

} 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

निरंक 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

निरंक 

— 

विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 

विशेष नोंद . – उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी , वर्धा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

वर्धा : 

सुरेश बगळे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
विशेष भूसंपादन अधिकारी , वर्धा . 

दिनांक २५ मे २०२२ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३०१ . 

जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , यांजकडून 

वाचा .– ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ - प्र . क्र . १३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया – २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१ ९- प्र.क्र .१३६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.एस.आर .४३२३ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ६ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे - प्र.क्र . - ३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 


८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

संदर्भ . – उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , कारंजा ( घाडगे ) यांचे कडील पत्र क्र . - मौजा मोर्शी- परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ - वर्धा , दिनांक ११ मे २०२२ प्राप्त 

1 

दि . १२ मे २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक ड्रोन सर्व्हे - गावठाण - अधिसूचना - मौजा मोर्शी - २६५०-२०२२. 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक- एसव्हीसीआर - ४३२३ - स 
४ - ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या 
आहेत . 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा मोर्शी , ता . कारंजा ( घाडगे ) , जि . वर्धा या गावचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण 
झाल्यामुळे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , कारंजा ( घाडगे ) यांचे अधिनस्त कारंजा ( घा . ) मध्ये मौजा मोर्शी हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे 
कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतवारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

} 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २३ मे २०२२ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रु .१,०५ , ९ ६५ / - ची त्वरीत वसुली 
करण्यात यावी . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३०२ . 

वाचा .– ( १ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण - २०१८ - प्र.क्र .१३ - मातंक , मुंबई , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५- प्र.क्र.२६- वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया - २०१५ - प्र.क्र .२६ वित्त - ४- मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक चौविया– २०१ ९- प्र.क्र .१३६ - वित्त - ४ - मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.एस.आर .४३२३ - स - ४ - ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( ६ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण - ड्रोन सर्व्हे - प्र.क्र . - ३ ९ -२०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

संदर्भ . – उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , कारंजा ( घाडगे ) यांचे कडील पत्र क्र . - मौजा सिंदीविहिरी- परिरक्षण प्रस्ताव - २०२२ - वर्धा , दिनांक ११ मे २०२२ 
प्राप्त दि . १२ मे २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक ड्रोन सर्व्हे - गावठान- अधिसूचना - मौजा सिंदीविहिरी - २६५२-२०२२ 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १० ९ ३ - प्र.क्र .१ ९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक - एसव्हीसीआर - ४३२३ - स 
४ - ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या 
आहेत . 

स्वामित्व योजने अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजा सिंदीविहिरी , ता . कारंजा ( घाडगे ) , जि . वर्धा या गावचे गावठाण भूमापनाचे 
काम पूर्ण झाल्यामुळे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , कारंजा ( घाडगे ) यांचे अधिनस्त कारंजा ( घा . ) मध्ये मौजा सिंदीविहिरी हे गांव नव्याने समाविष्ट 
करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

1 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २३ मे २०२२ पासून होणेची आहे व सदर गावची सनद फी रक्कम रु . १ , ९ ०,३८० / - ची त्वरीत वसुली 
करण्यात यावी . 

वर्धा : 
दिनांक २३ मे २०२२ . 

मिलींद भोळे , 
जिल्हा अधीक्षक , 
भूमि अभिलेख , वर्धा . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


